मांडवा येथील गाळ उपसणी करणेया 
कामासाठी या योजनेकरिता रु.५.४० 
कोटी निधी खर्च करण्यास महाराष्ट्र 
सागरी मंडळास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी १०२३/प्र.क्र.९३/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- १९ जानेवारी २०२४ 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/यां.आ/४८८९, 
दि.१३.१०.२०२३ 
२) महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/यां.आ/बंदरातील भरीव 
गाळ उपसणी/९३३, दि.१९.१२.२०२३ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२.०४.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “मांडवा येथील गाळ उपसणी करणे या 
योजनेकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.२७.०० कोटी 
निधीपैकी रु.५.४० कोटी एवढा निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश | वितरीत 
क्र किंमत क्रमांक व दिनांक करावयाचा निधी 


i मांडवा बंदर येथे । रु.७,८४,००,००० | क्र.ममेबो/मुकाअ/साअमुस/गा | .4,80,00,000/ 


नौकानयन fe ळ उपसणी/ 2023- - रुपये 
मार्गातील गाळ २४/४१८६, दि.०१.०९.२०२३ 
उपसणी करणे 


एकूण -  ८५,४०,००,०००/- रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी १०२३/प्र.क्र.९३/बंदरे-२ 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 
मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेल, याबाबत 
आवर्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची 
राहील. 


३. सदर निधीखर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ शासन परिपत्रकातील 
सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता 
बँक खात्यात, स्वीय प्रपंती खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठवेता येणार नाही. 


४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२४ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास 
सादर करण्यात यावीत. 


५. यावितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी 
मंडळ हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, (०१)(०५) 
बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसणी (राज्य) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (३०५१ 
०७३२),” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०११९१७३५४०८०२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 
N | L | M A M A H A D ) EV DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208C0273473e 


9८247९, postalCode=400032, ‘Mahi hi 


jaharas! 
i ber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C6953 1 FAFES3ABFCAC9AB809 
231BD295B40EBE2, ‘NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.01.19 17:35:11 +05'30' 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
२. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८ 

९ 


. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
. निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


